वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे/ 
अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय 
अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी 
समितीचे गठन करण्यासंदर्भात 


AERIS RA 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक- एलपीएल-२०१७ /प्र.क्र.२१/का.पंधरा,दिनांक १० जून,२०१९. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना,वयाच्या 40/44 
वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी,त्यांचे सेवा पुनर्विळोकन 
करून त्यांना शासन सेवेत मुदतपूर्व सेवा निवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. सदर धोरणानुसार 
क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विलोकन करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीचे गठन करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विळोकन करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीचे गठन करण्यात 
येत आहे :- 


| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,शालेय शिक्षण व क्रोडा | अध्यक्ष 
विभाग 

२ | आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

३ सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग सदस्य 

४ | सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व pret विभाग सदस्य 

५ | अवर सचिव क्रौयुसे-२),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०१९/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे-२, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०८१३११४०४२२१२१ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra Seon 
Shankarrao Pawar jist 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
2) आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) सर्व सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) 

) 


४) अवर सचिव (क्रीयुसे-२),शाळलेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालळय,मुंबई 


( 
( 
( 
( 
(4) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


